राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत (RKVY) 
परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) सन 
२०२४-२५ मध्ये राबविण्यासाठी प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


कृषि, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : योजना ३३२४/प्र.क्र.9७१/१-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक : १२ जुले, २०२४. 


वाचा :- १) केंद्र शासनाने www.agricoop.nic.in या सांकेतिक स्थळावर निर्गमित केलेल्या राष्ट्रीय 
कृषि विकास योजना (RKVY) परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) बाबतच्या मार्गदर्शक 
सूचना. 
२) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.योजना ३३२३/प्र.क्र.१२२/१-अओ, दिनांक २०.१०.२०२३ 
3) राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या इतिवृत्ताचे पत्र क्र. 
RKV-0828/CR-999/98-A, दिनांक १३ मे, २०२४. 
8) कृषि आयुक्तालयाचे जा.क्र. कृ.आ./पीकेव्हीवाय /८५०/प्रमाप्र/दु.व./१५७५३/२०२४, 
दिनाक १४.०६.२०२४ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 
सन २०१६-१७ पासून राज्यात राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत परंपरागत कृषि 

विकास योजना ही गट शेती आधारीत सेंद्रिय शेती योजना केंद्र हिस्सा ६०% व राज्य हिस्सा 
४०% याप्रमाणात राबविण्यात येत आहे. सन २०२३-२४ पासून सदर योजना राष्ट्रीय कृषि 
विकास योजनेअंतर्गत राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेतीस व सेंद्रिय 
निविष्ठा वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, प्रमाणिकरण करणे, शेतकऱ्यांच्या शोतावर सेंद्रिय निविष्ठा 
तयार करणे, रासायनिक किटकनाडके उर्वरीत अंशमुक्‍त शेतमाल ग्राहकास उपलब्ध करुन 
देणे, सेंद्रिय होतीवर आधारीत प्रशिक्षण घेणे, कमी खर्चाच्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करुन 
शोतकऱ्यांना उत्पादन खर्च कमी करुन आर्थिक उत्पन्न वाढविणे याबाबी योजनेत समाविष्ट 
आहे. 

सन २०२३-२४ मध्ये नविन ८५० गटांची स्थापना करुन अंमलबजावणी करण्यासाठी 
प्रथम वर्षाच्या रु.१७३४.०० लाख एवढ्या रक्कमेच्या आराखड्यास संदर्भ क्र. २ अन्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर योजना गट आधारीत असून २० हेक्‍टर क्षेत्राचा 
एक गट याप्रमाणे गट स्थापन करण्यात येत आहे. योजने अंतर्गत एकदा निवड केलेल्या 
गट/लाभार्थीस ३ वर्ष लाभ देण्यात येतो. 


याअनुषंगाने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास 
योजनेअंतर्गत ८५० गटांच्या दुसऱया वर्षाच्या घटकांची सन २०२४-२५ मध्ये अंमलबजावणी 
करण्यासाठी प्रशासकिय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३२४/प्र.क्र.७१/१-ओ 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना सन २०२४-२५ 


मध्ये राबविण्याकरीता ८५० गटांच्या दुसऱया वर्षाच्या घटकांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
खालील प्रवर्ग निहाय दुसऱ्या वर्षाच्या खालील कृती आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
(रु. लाखात) 
प्रवर्ग पहिले वर्ष  दुसरेवर्ष | तिसरे वर्ष एकूण 
सर्वसाधारण १४९१.७१ १५६९.४४ | १६४४.१८ ४७०८.३३ 
अनुसूचित जाती । 930.04 १३६.५५ १४३.०६ ४०९.६६ 
अनुसूचित जमाती | १०९.२४ ११४ .७७० १२०.१७ ३४४.११ 
एकूण १७३४.०० १८२०.७० ।१९०७.४० ५४६२.१० 


२. सदर निधी वरील परीच्छेद क्र.१ मध्ये प्रदान केलेल्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार खर्च 
करण्यात येईल याची दक्षता घेण्यात यावी. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च मंजूर होणाऱ्या 
अनुदानातून भागविण्यात येऊन पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


सर्वसाधारण प्रवर्ग :- 
केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष 
मागणी क्रमांक -डी-३ मागणी क्रमांक -डी-३ 
२४०१, पीक संवर्धन. २४०१, पीक संवर्धन. 
१०५, खते व रासायनिक खते १०५, खते व रासायनिक खते 


(००) 


(००)(३५)कृषी उन्नती योजना - परंपरागत 


(००) 


(००) (३६) कृषी उन्नती योजना - परंपरागत 


कृषि विकास योजना (bs पुरस्कृत 
योजना), 

केंद्र हिस्सा- ६०%, 

२४०१ ए ०५६ कार्यक्रम, ३३ अर्थसहाय्य. 


कृषि विकास योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना), 
राज्य हिस्सा -४०%, 
२४०१ ए ०६५ कार्यक्रम, ३३ अर्थसहाय्य. 


अनुसुचित जाती प्रवर्ग- 


केद्र हिस्सा लेखाशिर्ष 


राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष 


मागणी क्रमांक-एन-३, 

२४०१ पिक संवर्धन, 

(००) 

७८९, अनुसूचित जाती उपयोजना 

(०१)(१३) कृषि उन्नती योजना-परंपरागत 
कृषि विकास योजना, 

केंद्र हिस्सा-६०% (कार्यक्रम) 

२४०१ बी२०३, 

३३, अर्थसहाय्य 


मागणी क्रमांक-एन-३, 

२४०१ पिक संवर्धन, 

(००) 

७८९, अनुसूचित जाती उपयोजना 

(०१)(१४) कृषि उन्नती योजना-परंपरागत कृषि 
विकास योजना, 

राज्य हिस्सा-४०% (कार्यक्रम) 

२४०१ F292, 

३३, अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३२४/प्र.क्र.७१/१-ओ 


अनुसुचित जमाती प्रवर्ग- 
केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष 
मागणी क्रमांक- टी-५, मागणी क्रमांक- टी-५, 
२४०१, पिक संवर्धन २४०१, पिक संवर्धन 
७९६,जनजाती क्षेत्र उपयोजना ७९६,जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
(०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
(09)(30) कृषि उन्नती योजना-परंपरागत (०१(३१) कृषि उन्नती योजना-परंपरागत 
कृषि विकास योजना, कृषि विकास योजना, 
केंद्र हिस्सा-६०% (कार्यक्रम) राज्य हिस्सा-४०% (कार्यक्रम) 
(२४०१ ए७६२), ३३, अर्थसहाय्य (२४०१ ए७७१), ३३, अर्थसहाय्य 


३. सदर योजना राबविताना खालील अटी व शातींचे पालन करण्यात यावे- 


१) सदर योजना केंद्र शासनाच्या संदर्भाधिन मार्गदर्शक सुचनानुसार व केंद्र शासनाच्या निधी 


वितरीत करण्याच्या अटी व शर्ती नुसार राबविण्यात यावी. 


२) खर्चाचे oe सुव्यवस्थित ठेवून सदर खर्चाचे लेखा परिक्षण अहवाल व उपयोगिता 


प्रमाणपत्रे केंद्र व राज्य शासनाला लवकरात लवकर प्रगती अहवालासह सादर करण्यात यावेत. 


योजनेच्या वेगवेगळ्या बाबींवरील भौतिक व आर्थिक प्रगती अहवाल केंद्र व राज्य शासनास 


प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत सादर करण्यात यावा. 


३) योजनेशी संबंधित ताळेबंद व लेखापरिक्षण जमा खर्चाच्या रकमा यांचा अहवाल 


अंमलबजावणी यंत्रणेने द्यावा. त्यामध्ये वर्षाच्या सुरूवातीला अखर्चीत रकमा व व्याजाद्वारे 
मिळालेले उत्पन्न स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावे. जेणेकरून पारदर्शी स्वरूपात रकमा विचारात 
घेता येतील व संदिग्धता राहणार नाही. 


४) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर कार्यक्रमापेक्षा जास्तीचा कार्यक्रम राबविला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


५ सदर निधी खर्च करताना विहित कार्यपद्धती अनुसरून सर्व वित्तीय कायदे/टेंडर 
नियमावली व नियमांचे/प्रक्रियेचे/वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत/२.//.) / मॅन्युअळचे अधिन 
राहून/०./.७.तत्वानुसार/04७ च्या निर्देशानुसार/प्रचलित शासन निर्णय/नियम/परिपत्रक/ 


तरतुदी नुसार, बजेट व कोषागार नियमावली नुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अमंलबजावणी 


यंत्रणांनी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम/अधिकाराचा भंग होणार 
नाही, याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३२४/प्र.क्र.७१/१-ओ 


६ वेळोवेळी arma निर्णयान्वये वितरीत केलेला सर्व निधी पीएफएमएस (prs) मधील 
SNA प्रणालीव्दारे वितरीत करण्याची कार्यपध्दती बंधनकारक राहील. 


४. सदर योजनेकरीता आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना योजनेचे 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून व त्यांच्या कार्यालयातील सहाय्यक संचालक, लेखा-१ यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

५. सदर निधी खर्च करतांना विहित कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे/ टेंडर 
नियामावली व नियमांचे/प्रक्रियेचे/वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत/?.//.). म्यॅनूअलच्या अधिन 
राहून/0./.७.तत्वानूसार/0/७ च्या निर्देशानुसार/प्रचलित शासन निर्णय/नियम/परिपत्रक/ 
तरतुदीनुसार, बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अंमलबजावणी 
यंत्रणांनी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन निर्णय/अधिकाराचा भंग होणार नाही, 
याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची राहिल. 


६. प्रस्तुतचे आदेश वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग-पहिला, उपविभाग 
तीन मधील अनुक्र.४ येथील नियम २७ (२) (ब) अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
शक्तीनुसार विभागाच्या स्तरावर निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०७१२१२०७५९८४०१ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by UMESH NARAYAN CHANDIWADE 
IN, ०-० 


UMESH NARAYAN =: isis in” 


LTURE AND ADF DEPARTMENT, 


1087 339c487fe2836238383bf91 bbd037b93b4bdf6 
8e95d1969e585fffe, postalCode=400032, ‘Mahi it 


serialNumber=CCBE80FCC6B64503B4E8B 1269BD88D63 1F3F3C2 
BEF6E1CA70CC9A4E30954011F, -UMESH NARAYAN 


CHANDIWADE 
Date: 2024.07.12 12:20:35 +05'30' 


(उमेडा चांदिवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

५. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. सहसचिव (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर . 

९. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक. 
१०. प्रकल्प संचालक, डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन, अकोला. 
११. सर्व प्रकल्प संचालक (आत्मा). 
१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१३. सहाय्यक संचालक, ळलेखा-१, कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१४. कार्यासन १४३१,नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. कार्यासन व्यय-१,वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१६. निवडनस्ती (कार्यासन 9-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc AW AD WO 


-O 
wo 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


